अंगणवाडी सेविका / मदतनीस / मिनी अंगणवाडी 
सेविका यांचे मानधन अदा करण्यासाठी अर्थसंकल्पित 
केलेला निधी वितरीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एबावि-२०१८/प्र.क्र.१४८/का.६ 
नवीन प्रशासन भवन, ३ रा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : २८ डिसेंबर, २०१८ 


वाचा :- (१) महिला व बाळ विकास विभाग,शासन निर्णय क्र.एबावि-२०१८/प्र.क्र.१४८/का.६, 

दि.७ एप्रिल २०१८ 

(2) महिला व बाल विकास विभाग,शासन निर्णय क्र.एबावि-२०१८/प्र.क्र.१४८/का.६, 
दि. ६ जुलै २०१८ 
(३) महिला व बाल विकास विभाग,शासन निर्णय क्र.एबावि-२०१८/प्र.क्र.१४८/का.६, 

दि. ३० ऑगस्ट २०१८ 

शासन निर्णय- 
महिला व बाल विकास विभागामार्फत एकात्मिक बाळ विकास सेवा योजना ही केंद्र पुरस्कृत योजना 

aye volte बाल विकास सेवायोजन,नवी मुंबई या कार्यालयाकडून राबविण्यात येत आहे.अंगणवाडी 
सेविका/मदतनीस/मिनी अंगणवाडी सेविका यांना देण्यात येणा-या मानधानासाठी सन २०१८-१९ मध्ये 
अर्थसंकल्पित केलेला निधी वितरीत करण्याची बाब विचाराधीन होती. 
२. एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना ही केंद्र पुरस्कृत योजना असून केंद्र व राज्य हिऱ्याचे निधीचे 
प्रमाण ६०:४० असे आहे. अंगणवाडी सेविका/मदतनीस/मिनी अंगणवाडी सेविका यांना देण्यात येणा-या 
मानधानासाठी सन २०१८-१९ मध्ये अर्थसंकल्पीत केलेल्या निधीपैकी ७०% निधी खर्च करण्यासाठी 
आयुक्त,एकात्मिक बाळ विकास सेवा योजना,नवी मुंबई यांना दिनांक ७ एप्रिल २०१८ च्या शासन 
निर्णयान्वये निधी वितरीत करण्यात आलेला आहे. मानधन अदा करण्यासाठी निधी कमी पडत असल्यामुळे 
राज्य लेखाशिर्षाखाली अर्थसंकल्पित असलेला निधी वित्त विभागाच्या मान्यतेने दिनांक ६ जुलै २०१८ च्या 
शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आलेला आहे. मानधनासाठी निधी कमी पडत असल्यामुळे जुले-२०१८ 
च्या पावसाळी अधिवेशनात पुरवणी मागणी प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता. मंजूर पुरवणी मागणीच्या 
निधीपैकी ७०% निधी खर्च करण्यास वित्त विभागाने मंजूरी दिली होती. त्यानुसार केंद्र व राज्य 
लेखाशिर्षाखाली अर्थसंकल्पित केलेली व शिल्लक असलेली 30% निधी APIP च्या प्रमाणात खर्च करण्यास 
वित्त विभागाने मंजूरी दिल्यानुसार दिनांक ३० ऑगस्ट २०१८ च्या शासन निर्णयान्वये निधी वितरीत 
करण्यात आलेला होता. माहे डिसेंबर-२०१८ चे मानधन अदा करण्यासाठी काही प्रमाणात निधी कमी पडत 
असल्यामुळे मानधनासाठी अर्थसंकल्पित केलेला पुढील लेखाशिर्षाखाली शिलूक असलेला १००% निधी 
एकुण रुपये २३७८८.९३ लाख ( रुपये दोनशे सदोत्तीस कोटी अठयाएऐंशी लाख त्रयाण्णव हजार फक्त ) 
इतका निधी खर्च करण्यास शासन मान्यता देत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः एबावि-२०१८/प्र.क्र.१४८/का.६ 


(रुपये लाखात) 
लेखाशिर्ष बाब | मानधनासाठी | केंद्राने मंजूर | अर्थसंकल्पीत | यापूर्वी वितरीत | आता या शासन 
केंद्राकडे केलेला निधी केलेला निधी निर्णयान्वये 
सादर APIP वितरीत 
केलेला करण्यात येत 
APIP असलेला निधी 
२२३६१९०९ ०२- | ३३६८९.६८ | ३२११२.७५ | ३७५००.०० 32992.00 ५३८८.०० 
(केंद्र) मजूरी 
२२३६१९१८ ०२- | २२४५९.७९ | २१४०८.५० | २५०००.०० २१४०८.०० ३५९२.०० 
(राज्य) मजूरी 
२२२३६१९४५६ ०२- शि शि २४१२५.०३ ५८६८०.१० १४८०८.९३ 
(राज्य) मजूरी + ४९३६४.०० 
जुले-१८ _ ७३४८९.०३ - 
पुरवणी मागणी 
एकुण १३५९८९.०३ | ११२२००.१० | २३७८८.९३ 


हा शासन निर्णय नियोजन व वित्त विभागाच्या सहमतीने वित्त विभाग अनौ.संदर्भ क्र.२७६/व्यय-६, 
दिनांक २८/१२/२०१८ अन्वये मिळालेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८१२२८१५११३०९५३० असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Lalsing 
Ramchandra Guar =* 
(ला.रा.गुजर) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१) महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता)/(लेखा परिक्षा), मुंबई/नागपूर. 

) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

) निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी,मुंबई 

) सर्व,जिल्हा कोषागार अधिकारी 

) आयुक्त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य पुणे. 

) 

) 

) 

) 


AD 


८ 0८ w 


4 


53) 


आयुक्‍त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, रायगड भवन, नवी मुंबई. 
सर्व जिल्हाधिकारी 

सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी (जिल्हा परिषद) 

सर्व महिला व बाल विकास अधिकारी (जिल्हा परिषद) 

सर्व बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (ग्रामीण/नागरी/आदिवासी) प्रकल्प 
वित्त विभाग (व्यय/६ ,अर्थसंकल्प-७), मंत्रालय, मुंबई. 

(नियोजन विभाग/का.१४७२),मंत्राळय,मुंबई. 

कक्ष अधिकारी (का-४, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

त्यांना कळविण्यात येते की, त्यांनी BOS प्रणालीवर निधी आयुक्‍त,ए.बा.वि.सेवायोजना,नवी 

मुंबई यांना वितरीत करावा. 
१४) निवड नस्ती -का-६. 


Nn ८5. 


vo 


Go 
११ 
१२ 
१३ 


Se र Dae ल 


पृष्ठ २ पैकी २ 


